महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा 
अंतर्गत ALS/BLS रुग्णवाहिका 
देणगी स्वरुपात स्विकारण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.१५१/ आरोग्य -३ 
१० वा मजला , गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक: ०३ सप्टेंबर, २०२०. 


प्रस्तावना:- 

राज्यामध्ये महाराष्ट्र आपत्कालीन वैदयकीय सेवा अंतर्गत टोल फ्रि क्र.१०८ च्या एकूण ९३७ 
सुसज्ज (ALS/BLS) रुग्णवाहिका सन २०१४ पासून कार्यान्वित आहेत. यापैकी खूप जास्त 
किलोमिटर चालल्या रूग्णवाहीका ARIA दुर कराव्या लागतात. अशा रुग्णवाहिका ऐवजी 
त्याच दर्जाची नविन रुग्णवाहिका (ALS/BLS) सदर ताफ्यामध्ये समाविष्ट करणे गरजेचे आहे. या 
संदर्भात काही स्वयंसेवी संस्था (NGO) व अन्य संस्थांनी ALS/BLS रुग्णवाहिका शासनास देणगी 
स्वरुपात देण्यास तयार असून, अज्ञा रुग्णवाहिकांचा स्विकार करण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय 
घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. या संदर्भात पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 
राज्यामध्ये कार्यान्वित महाराष्ट्र आपत्कालीन वैदयकीय सेवा योजना अंतर्गत टोल फ्रि 


क्र.१०८ च्या सुसज्ज रुग्णवाहिकांच्या arms खूप जास्त किलोमिटर चाललेल्या 


रूग्णवाहीका ART दुर करण्यास व san रुग्णवाहिका ऐवजी त्याच दर्जाची नविन 
रुग्णवाहिका (ALS/BLS) सदर ताफ्यामध्ये समाविष्ट करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्था (NGO) व 


अन्य संस्थांनी देऊ केलेल्या नविन (ALS/BLS) रुग्णवाहिका समाविष्ट करण्यास पुढील अटींच्या 


अधिन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


अटीव शर्ती :- 


नव 
~~ 


स्वयंसेवी संस्था (NGO) व अन्य संस्थांकडून देण्यात येणारी रुग्णवाहीका नवीन व 
मोफत असावी. त्यावर रुग्णवाहिका सुरु करण्यापर्यंतचे शुल्क भरलेले असावे. 
कोणतेही शुल्क शासनामार्फत भरण्यात येणार नाही. 

२) अशी रुग्णवाहीका व त्यामधील उपकरणे सध्याच्या ताफ्यातील ॥॥5/81_5 
रुग्णवाहीकेशी व त्यामधील उपकरणांशी समकक्ष असावी. 


झासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.१५१/आरोग्य-२३ 


3) उपकरण विरहीत रुग्णवाहीकेची बांधणी सध्याच्या ALS/BLS रुग्णवाहीकेतील सर्व 
उपकरणांची जोडणी करण्यायोग्य असावी. तसेच आवश्यकतेनुसार RTA मान्यताप्राप्त 
असावी. 

४ उपकरण विरहीत रुग्णवाहीकेमध्ये सध्याच्या ताफ्यातील निष्कासन करण्यायोग्य 
रुग्णवाहीकेमधील कार्यान्वित उपकरणांची जोडणी संबंधित संस्थेने/सेवा पुरवठादाराने 
तातडीने करुन द्यावी. 


५) देणगीदार संस्थेचे रुग्णवाहीकेवर Branding करायचे असल्यास त्याबाबत सध्याच्या 
रुग्णवाहीकेच्या Branding मध्ये फारसा फरक पडणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. 

६) उपरोक्‍त ९३७ रुग्णवाहीका ज्या प्राधिकरणाच्या नावावर नोंदविल्या आहेत, त्या 
प्राधिकरणाच्या नावावर अशा रुग्णवाहीकेची नोंदणी करण्यात यावी. 

७) बदललेली जुनी रूग्णवाहीका बॅकअपसाठी वापरण्याबाबत किंवा अन्य रूग्णालयासाठी 
वापरण्याबाबत आयुक्त, आरोग्य सेवा यांनी निर्णय घ्यावा. 


इच्छूक संस्थांनी यासंदर्भात आयुक्‍त, आरोग्य सेवा, आरोग्य भवन, मुंबई यांच्याकडे प्रस्ताव 
सादर करावेत. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००८२४१२५८०४८६१७ असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपालयांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani Dinesh 
Kadam Patil 

DN: CN = Roshani Dinesh Kadam 
Patil, C = IN, S = Maharashtra, O = 
Government Of Maharashtra, OU 
= Public Health Department 

Date: 2020.09.03 17:47:10 +05'30' 


(रो.दि.कदम-पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)(लेखा परिक्षा),महाराष्ट्र -१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, 
नागपूर. 
२. आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
३. संचालक-१, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
४. संचालक-२, आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे. 
५. निवड नस्ती (आरोग्य ३). 


पृष्ठ Wale 


